राज्यातील अनुसूचित जातीच्या १०० 
विद्यार्थ्यांना देशातील नामांकित शौक्षणिक 
संस्थांमध्ये उच्च शिक्षण घेण्यासाठी राजर्षि 


शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती योजना . 


सन २०१९-२० करीता विद्यार्थ्यांची निवड 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : देशियो-२०१९/प्र.क्र.३२६/शिक्षण-१ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- १८ फेब्रुवारी, २०२०. 


वाचा:- 9) शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्रमांक : इबीसी-२०१७/ 
प्र.क्र.४०२/शिक्षण-१, दिनांक ०८ नोव्हेंबर, २०१७ 
२) शासन शुध्दीपत्रक, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्रमांक : इबीसी- 
२०१७/प्र.क्र.४०२/शिक्षण-१, दिनांक १९ मार्च, २०१७ 
३) आयुक्‍त, समाजकल्याण, पुणे यांचे पत्र 
क्र.सकाआ/भासशि/देशांतर्गत/इतिवृत्त/२०१९-२०/का-४ड/२३७९/,दि.५.११.२०१९ 


प्रस्तावना : 

अनुसूचित जातीच्या (नवबौध्दसहित) विद्यार्थ्यांना आवश्‍यक असणारे कौडाल्य व ज्ञान 
उपलब्ध व्हावे व त्यांची विविध क्षेत्रात होणाऱ्या स्पर्धात्मक युगासाठी जडण-घडण व्हावी याकरीता 
देशातील नामांकित शैक्षणिक संस्थांमध्ये उच्च शिक्षण घेण्यासाठी राजर्षि शाहू महाराज गुणवत्ता 
शिष्यवृत्ती योजना शासन निर्णय सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य, क्रीडा व विशेष सहाय्य विभाग 
क्रमांक इबीसी-२००३/प्र.क्र.३२३/ मावक-२, दिनांक ११ जून,२००३ अन्वये लागू करण्यात आली 
आहे. सदर योजनेच्या नियमावलीसंदर्भात यापुर्वीचे सर्व शासन निर्णय अधिक्रमित करुन योजनेची 
सुधारीत नियमावली संदर्भीय दिनांक ०८ नोव्हेंबर, २०१७ च्या शासन निर्णयान्वये लागू करण्यात 
आली आहे. सदर शासन निर्णयात नमुद आयुक्‍त, समाजकल्याण, पुणे यांच्या अध्यक्षतेखालील निवड 
समितीने, सन २०१९-२० करीता देशातील नामांकित शौक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेशित विद्यार्थ्यासाठी 
निवड प्रक्रिया राबवुन त्याद्वारे प्राप्त झालेल्या अर्जातुन विहीत अटी व शर्ती नुसार निवड केलेल्या 
विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मंजूर करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना देशातील नामांकित शैक्षणिक संस्थांमध्ये उच्च शिक्षण 
घेण्यासाठी राजर्षि शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्तीसाठी शासन निर्णय, दिनांक ०८ नोव्हेंबर, २०१७ 
अन्वये गठीत करण्यात आलेल्या निवड समितीच्या दिनांक १६ ऑक्टोबर, २०१९ च्या बैठकीत निवड 
करण्यात आलेल्या विद्यार्थ्यांपैकी या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या प्रपत्र-अ-१ ते अ-५ व प्रपत्र- 
ब, मधील एकूण ५८ विद्यार्थी, तसेच हमीपत्र, फॉर्म नं-१६ व उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र सादर करावयाच्या 
अटीच्या अधिन राहून निवड केलेल्या प्रपत्र -क मधील ८ sa एकूण ६६ पात्र विद्यार्थ्यांना सन 
२०१९-२० करीता राजर्षि शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती मंजूर करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः देशियो-२०१९/प्र.क्र.३२६/शिक्षण-१ 


२. ज्याविद्यार्थ्याना शिष्यवृत्ती मंजुर करण्यात आली आहे, त्या विद्यार्थ्यांना त्या- त्या शैक्षणिक 
संस्थेने ठरवून दिलेले पुर्ण शिक्षण शुल्क व परिक्षा शुल्क समाजकल्याण आयुक्तालय, पुणे 
यांच्यामार्फत संस्थेला देण्यात येईल. विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक संस्थेने वसतीगृह व भोजन शुल्क त्यांच्या 
आकारणीप्रमाणे पुर्ण खर्च देण्यात येईल. सदर खर्चाची रक्‍कम वर्षभरात एकदाच देण्यात येईल. 
अभ्यासक्रमासाठी लागणारी पुस्तके, शैक्षणिक साहित्य त्याचप्रमाणे इतर शैक्षणिक खर्च यासाठी 
एकुण रुपये १०,०००/- प्रत्येक वर्षी देण्यात येतील. त्यांच्या अभ्यासक्रमाच्या खर्चासाठी सन २०१९- 
२०२० या वर्षाच्या शिक्षण शुल्क, परिक्षा शुल्क व वसतीगृह भाडे, निर्वाह भत्ता व इतर अनुज्ञेय खर्च 
याबाबत संबधित विद्यापीठाकडून/संस्थेकडून माहिती मागवून आणि विद्यार्थ्याच्या प्रगती व 
उपस्थितीबाबतचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घेऊन संबधित महाविद्यालय/संस्थेस अदा करावी. 


३. सोबतच्या प्रपत्र-अ-१ ते अ-५, प्रपत्र-ब व प्रपत्र -““क” मध्ये नमुद केलेल्या ज्या विद्यार्थ्यांना 
राजर्षी शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती मंजुर करण्यात आली आहे, त्या विद्यार्थ्यांपैकी ज्या 
विद्यार्थ्यांना भारत सरकार मेंट्रीकोत्तर परिक्षोत्तर शिष्यवृत्ती मिळाळी असेल, ती रक्‍कम कमी करुन 
उरलेली अनुज्ञेय रक्‍कम विद्यार्थ्यांस अदा करण्यात यावी. 


४. सदरहूविद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती प्रदान करण्यासाठी आयुक्‍त, समाज कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, 
पुणे यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 


५. याबाबत होणारा खर्च हा "मागणी क्रमांक एन-३, २२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, 
इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्याक यांचे कल्याण, ०१ - अनुसूचित जातीचे कल्याण, २७७ - शिक्षण 

पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना, राज्य योजनांतर्गत योजना विघयो (०४) (२२ उच्च शिक्षणासाठी 
अनुसुचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना राजर्षि शाहू महाराज शिष्यवृत्ती (२२२५ ३८२३), ३४-शिष्यवृत्त्या/ 
विद्यावेतने” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची घाळून त्याखाली केलेल्या चाळू आर्थिक वर्षाच्या तरतूदी मधून 
भागविण्यात यावा. त्याकरीता आयुक्‍त, समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना “आहरण व 
संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००२१८१६५८४१४१२२ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


DN: c=IN, st=Maharas! 
2.5.4.20=8612f201 1cf8cde3b074d561cd7 1 1c17c6c3fd836467a8648a8d21d 
8 postalCode=4 ST 


bc 01 be stalCode=400032, street=151 ANNEX, 
FLOOR,MANTRALAYA,MUMBAI, 


erialNumber=fc344849650ce07c3f9adc7e2cd4976b2852065e2acd65f7. 
1828¢10091458, SOCIAL JUSTICE AND SPECIAL JUSTICE DEPT, 
‘GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, DINGLE DINESH RAMCHANDRA 
Date: 2020.02.18 17:15:17 +05'30' 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति 


१. मा.मंत्री, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य यांचे खाजगी सचिव 
२. मा.राज्यमंत्री, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य यांचे खाजगी सचिव 
३. प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय,मुंबई 


पृष्ठ ९ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः देशियो-२०१९/प्र.क्र.३२६/शिक्षण-१ 


४. प्रधान सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग,मुंबई 

५. सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग मंत्रालय,मुंबई 

६. आयुक्‍त, समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

७. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

८. संचालक, तंत्रशिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, 3 महापालिका मार्ग, मुंबई 

९. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचाळनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१०.संचालक, माहिती व तंत्रज्ञान, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

११.संचालक, ळेखा व कोषागारे, मुंबई. 

१२.महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, (लेखा परीक्षा)/(लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 
१३.जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

१४.अवर सचिव (अर्थसंकल्प) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
१५.कक्ष अधिकारी (विघयो-१) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग ,मंत्रालय,मुंबई 
१६.निवड नस्ती, शिक्षण १ 


पृष्ठ ९ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः देशियो-२०१९/प्र.क्र.३२६/शिक्षण-१ 


(शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्र : देशियो-२०१९/प्र.क्र.३२६/शिक्षण-१, दिनांक १८फेब्रुवारी,२०२० चे सहपत्र) 


प्रपत्र अ-१ 


राजर्षि शाहू महाराज देशांतर्गत शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत प्रथम वर्ष पदवी अभ्यासक्रमासाठी 
सन २०१९-२० करीता विद्यार्थ्यांची निवड 


अ.क्र परिक्षा विद्यार्थ्याचे संपूर्ण नाव प्रवेश घेतलेल्या अभ्यास क्रमाचे नाव काला | HSC Fetes 
मंडळाचे नांव संस्थेचे नाव वधी गुणांची 
(HSC) (वर्ष) | टक्केवारी (%) 
fa | 2 3 g ५ g 6 
१ | अमरावती । सुमेध साहेबराव अंभोरे । VTA, B.Tech (Electro. 8 | ८४.०० 
umbai &Tele,) 
2 | अमरावती | अभिजीत भिकनराव VITA B.Tech(Electro. 8 | ८१.८० 
सावळे umbai Engg.) 
३ | अमरावती | Gare साळवे ॥, Design & | B.Tech. (Mech. ४. | ७९.५४ 
anufacturing | Manufactur.Engg.) 
Kurnool 
४ | अमरावती | संकेत विलास बनसोड | NIT, B.Tech (Computer | ४ | ७८.४० 
५ | औरंगाबाद | रितीक महादेव नवगिरे | VT. B.Tech ४ | ८२.६२ 
Mumbai (Textile Engg.) 
६ | औरंगाबाद | सागर दिलीपराव ४...., B.Tech (Civil) ४ । ८१.३८ 
दुधवडे umbai 
७ | औरंगाबाद प्रफुल जनार्धन करवंदे | 0.3.म. Instrumentation & 8 ८१.०८ 
Ambedkar Control Engg 
NIT, Jalandhar 
Panjab 
८ | औरंगाबाद | अभिषेक दिगंबर IT, Powai B.Tech (Meta.. ४ | ६७.३८ 
सोनटक्के umbai Engg. & Material 
Sci.) 
९ | कोल्हापूर | विशाळ अशोक दरगड | lit, Vadodara | B.Tech (CSE) 8 | ८२.०२ 
qo | कोल्हापूर | शाहूराजे संतोष सपाटे | Sardar B.Tech (Electrical 8 | ७७.६९ 
Vallabhbhai Engg.) 
N.I.T., Surat 
Gujrat 
११ | मुंबई आशिष चंद्रकांत भावे CT, Matunga | B.Tech (Chemical ४ | ९२.४ 
१२ | मुंबई क्षितीज जगन्नाथ मेश्राम । NIT, B.Tech (E.E.) ४ |८८ 
Kurukshetra, 
Haryana 
१३ | मुंबई पूजा खंडू रणधरे ४-3... B.Tech 8 | ६८.६२ 
umbai (Mechanical) 
१४ | लातूर महेश राजकुमार AllIMS, MBBS & 9/2 | ७४.६२ 
होटुलकर Nagpur 
१५ | लातूर प्रतिक रमेश गोखले ISER, Bhopal | BS-MS 4g | ६८.३१ 


पृष्ठ ९ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः देशियो-२०१९/प्र.क्र.३२६/शिक्षण-१ 


१६ | नागपूर Yo आनंदराव शेंडे | ॥॥, Pune B.Tech ४ । ६८.४६ 
(Elect. & Comm.) 
१७ । नागपूर मानसी राजकुमार ४.४... B.Tech B | ६२.४६ 
खांडेकर Mumbai (Info. Techno.) 
प्रपत्र क्र-अ-२ 
राजर्षि शाहू महाराज देशांतर्गत शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत थेट ( Direct Admission after Diploma) 
द्वित्तिय वर्ष पदवी अभ्यासक्रमासाठी सन २०१९-२० करीता विद्यार्थ्यांची निवड 
अ.क्र परिक्षा विद्यार्थ्याचे संपूर्ण नाव प्रवेश घेतलेल्या अभ्यास क्रमाचे नाव काला डिप्लोमा 
मंडळाचे नांव संस्थेचे नाव वधी । मधील गुणांची 
(HSC) (as) | टक्केवारी (%) 
pa | Q 3 8 4 & 9 
१८ | नागपूर अभिषेक कवडू रायपुरे | VTL. B.Tech (T.T,) 3 ७२.१५ 
Mumbai 
प्रपत्र H- अ-३ 
राजर्षि शाहू महाराज देशांतर्गत शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत नियमित द्वित्तिय वर्ष पदवी 
अभ्यासक्रमासाठी सन २०१९-२० करीता विद्यार्थ्यांची निवड 
अ.क्र. | परिक्षा मंडळाचे | विद्यार्थ्याचे संपर्ण नाव | प्रवेशा घेतलेल्या अभ्यास क्रमाचे नाव काला | HSC Helter 
नांव (HSC) संस्थेचे नाव वधी गुणांची 
(वर्षी । टक्केवारी (%) 
[ai र ६ 9 ८ 5 
१९ | अमरावती «=| यशा प्रमोद विल्हेकर | VTL, B.Tech. (T.T.) 8 | ८३.०८ 
Mumbai 
२० | अमरावती । wa form लोंढे VST. B.Tech (Mech.) ४ | ८४.४६ 
Mumbai 
२१ | औरंगाबाद । चैतन्य ज्ञानेश्वर School of Bachelor of 4g | ६५.५४ 
गजभिये Plan. & Architecure 
Architec, New 
Delhi 
२२ । नागपूर अंकूर दशरथ ४.3... B.Tech (Comp. ४ | ९४.४६ 
वासनिक Mumb ai Engg. 
२३ | नागपूर विश्वजीत अनंत ४.४... B.Tech (Mech.) 8 | ८४.३१ 
मानकर Mumbai 
२४ | नागपूर रित्वीक प्रमोद मेश्राम | School of Bachelor of 4 | ६७.३८ 
Plan. & Architecture 
Architect, 
New Delhi 


पृष्ठ ९ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः देशियो-२०१९/प्र.क्र.३२६/शिक्षण-१ 


२५ पुणे किरण सोपान N.LT., B.Tech (Electrical 8 ८५ 
शोेकोकर Andhrapradesh Engg.) 
२६ | पुणे क्रतुजा सतिठा धिवर | COEP B.Tech 8 | ७५.२३ 
(Metallurgical .) 
प्रपत्र क्र-अ-४ 
राजर्षि शाहू महाराज देशांतर्गत शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत तृत्तिय वर्ष पदवी अभ्यासक्रमासाठी 
सन २०१९-२० करीता विद्यार्थ्यांची निवड 
अ.क्र. | परिक्षा मंडळाचे विद्यार्थ्याचे संपूर्ण नाव Waal घेतलेल्य अभ्यास क्रमाचे नाव काला | HSC/Diplom 
नांव (HSC) संस्थेचे नाव वधी a मधील 
(as) गुणांची cap 
वारी (%) 
a | 2 3 g 4 ६ ७ 
२७ | नाशिक हर्षाली मनोहर COEP B.Tech (CivilEngg.) | 3 | ९१.६३ 
दामोदरे 
२८ । औरंगाबाद | जयेश जनार्धन करवंदे | IIT, Delhi B.Tech ४ | ८२.१५ 
२९ । कोकण सनिल गोविंद यादव । (ICT; Bchem 8 ९१.२३ 
Matunga, 
Mumbai 
३० | नागपूर अनुजा अशोक हाडके | COEP B.Tech 3 ७८.८८ 
(Metallurgical) 
34 लातूर विश्वजीत वसंतराव IIT, Allahabad | B.Tech (Elect. & 8 ७२.९२ 
ढवळे Deoghat, comm.) 
Jhalwa 
प्रपत्र क्र-अ-५ 
राजर्षि शाहू महाराज देशांतर्गत शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत चतुर्थ वर्ष पदवी अभ्यासक्रम 
अभ्यासक्रमासाठी सन २०१९-२० करीता विद्यार्थ्यांची निवड 
अ.क्र. | परिक्षा मंडळाचे | विद्यार्थ्याचे संपूर्ण नाव प्रवेश घेतलेल्या अभ्यास क्रमाचे नाव काला | HSC/Diplom 
नांव (HSC) संस्थेचे नाव वधी a मधील 
(वर्ष) गुणांची 
टक्केवारी (%) 
rai 2 3 8 द g 6 
३२ | पुणे लांमतुरे दिपलक्ष्मी ४... B.Tech (Info.Tech 8 | ८९.७६ 
प्रकाठा Mumbai 
33 | अमरावती । रिषभ विजय डोंगरे छा... B.Tech (civilengg.) | 8 | ७०.६२ 
Mumbai 
३४ | नाशिक सुरज शांकर दुर्गष्ट ie B.Tech (ECE) ४ | ८६.६ 
Dharwad 
Karnataka 


पृष्ठ ९ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः देशियो-२०१९/प्र.क्र.३२६/शिक्षण-१ 


प्रपत्र क्र.-ब 


राजर्षि शाहू महाराज देशांतर्गत शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत प्रथम वर्ष पदव्युत्तर (M.Tech) 


अभ्यासक्रमासाठी सन २०१९-२० करीता विद्यार्थ्यांची निवड 


अ.क्र. | परिक्षा मंडळाचे | विद्यार्थ्याचे संपूर्ण नाव प्रवेश घेतलेल्य अभ्यास क्रमाचे नाव काला | पदवी मधील 
नांव (HSC) संस्थेचे नाव वधी गुणांची 
(as) टक्केवारी 
[a 2 8 & 9 ८ 8 
१ | अमरावती । प्रिती भालचंद्र 1... MBA 2 | ७.६ 
लोणारकर Bangalore 
२ | अमरावती । संस्कृती दुयौधन कोचे | ॥, Varanasi | M.Tech २ ७.४८ 
(CGPA) 
3 अमरावती तनवी राजेंद्र सिरसाट | ४.1... MCA 3 ६४.६४ 
umbai 
४ । अमरावती | सुमेध साहेबराव प... MCA 3 | ६२.४६ 
पाटील Kurukshetra 
५ | अमरावती । अक्षय रामदास चारोळे | CNITIE, PGDM 2 | ६.१७ 
umbai (CGPA) 
६ नागपूर निलेश चरण देवतळे IM,BodhGaya | PGP Q ८.२१ 
Bihar 
७ | नागपूर अंकित किशोरकुमार । NITIE, PGDM २ | ¢.00A) 
बनसोड Mumbai 
८ | नागपूर आदित्य आनंद Rajiv Gandhi | MBA २ ८.०४ 
लांजेवार Institute of (CGPA) 
Petroleum 
Technology, 
RaiBareli, U.P 
९ | नागपूर समिक्षा मच्छिद्र सिंगाडे | Facultyof | MBA (FT) 2 | ७.७३ 
Management 
Studies 
University of 
Delhi 
१० | नागपूर श्रद्धा भैय्यालाल Motilal Nehru | M.Tech २ ७.५८ 
रामटेके NIT, (Biotechnology (CGPA) 
Allahabad 
११ | नागपूर आनंद राजू मून I.1.M. PGPPM 2 | ७.५० 
Bangalore (CGPA) 
१२ | नागपूर मुकूल सुनिलराव सुटे | NTE, PGDPM 2 | ७.४७ 
Mumbai (CGPA) 
१३ | नागपूर तेजल सिध्दार्थ कांबळे | ।..१/., PGPM 2 | ७.०० 
Banglore (CGPA) 


पृष्ठ ९ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः देशियो-२०१९/प्र.क्र.३२६/शिक्षण-१ 


१४ | नागपूर तुषार सुहास लोखंडे J.M.Indore | PGP 2 6.¢3 
(CGPA) 
१५ | नागपूर कार्तिक दिपकराव IM. PGP (MBA) 2 | ७.७४ 
गडलिंग Bangalore (CGPA) 
१६ | नागपूर प्रांजळ गोपीनाथ शहारे | ॥, Tirupati — | M.Sc. (Math & 2 | ६१.६२ 
Statis) 
१७ | नागपूर वैभव सुदाम राऊलकर | ॥५, PGPM 2 | ६.१४ 
Bangalore 
१८ | कोल्हापूर । अपुर्वा अनिल जाधव ॥.., Indore | M.Tech.(Mach. २ ७.६६ 
१९ | नाशिक अमित सुरेश सोनवणे । NITIE, PGDIM २ | ६९.८६ 
umbai 
२० | मुंबई आडशितोष भिमराव CT, Matunga | M.sc. (Physics) २ 
लांडगे umbai 
29. | मुंबई रोहित Hara जगताप | ॥५, Kashipur | MBA 2 | ७०.०० 
२२ | मुंबई सुमित प्रताप लोखंडे ।॥५, PGPM २ | ६.०९ 
Bangalore 
(CPI) 
२३ | मुंबई सिध्दांत प्रभाकर Central MSc 2 ६०.३१ 
गायकवाड University of — | (mathematics) 
Kerala 
२४ | aol अश्विनी कमाराज Ae | lim, Calcutta’ | MBA २ | ७.८३ 
प्रपत्र क्र-क 


राजर्षि शाहू महाराज देशांतर्गत शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत कागदपत्रांची पुर्तता करण्याच्या अटींच्या अधीन 
राहून सन २०१९-२० करीता विद्यार्थ्यांची निवड 


अ.क्र. | परिक्षा | विद्यार्थ्याचे संपूर्ण | प्रवेश घेतलेल्या अभ्यास काला वधी | पदवी मधील | प्रवेशित वर्ष | निवड समितीचा निर्णय 
मंडळाचे नाव संस्थेचे नावा । क्रमाचे नाव गुणांची (अटो 
नांव टक्केवारी 
(HSC) 
pa | २ ४ 4 9 ८ रै 
१. मुंबई yous विजय | ४०11 Mumbai | B.Tech ६५.०८ प्रथम वर्ष हमीपत्र व वडिलांचे 
वाकचौरे (Textile पदवी उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र सादर 
Tech) करावयाच्या अटीच्या 
अधिन राहून 
२. नागपुर धनिशा धर्मवीर | VTIMumbai | B. Tech ८५.८३ प्रथम वर्ष हमीपत्र, फार्म-१६ व 
मानकर (Textile पदवी वडिलांचे उत्पन्नाचे 
Tech) प्रमाणपत्र सादर 
करावयाच्या अटीच्या 
अधिन राहून 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः देशियो-२०१९/प्र.क्र.३२६/शिक्षण-१ 


३. मुंबई मंजुश्री सुमित्र | ४71 Mumbai | 8-1्ला 0) ९०.२१ व्दितीय वर्ष । हमीपत्र, फार्म-१६ सादर 
घाडगे पदवी (थेट) करावयाच्या अटीच्या 
अधिन राहून 
छु. नागपुर प्रथमेठा IIT Kharagpur B.Tech ९०.६२ व्दितीय वर्षे फीर्म-१६ व उत्पन्नाचे 
धर्मवीर पदवी प्रमाणपत्र सादर 
करावयाच्या अटीच्या 
मानकर अधिन राहून 
ष्‌. नागपुर | कनुप्रिया IT Allahabad | B.Tech ८७.५४ तृतीय वर्षे उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र सादर 
विजय sles | 2९९0१९ (Elect & पदवी करावयाच्या अटीच्या 
Jhalwa comm) अधिन राहून 
६. मुंबई निशांत VJTI Mumbai | M.Tech ५.९६ प्रथम वर्षे उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र सादर 
अनंतराज पदव्युत्तर करावयाच्या अटीच्या 
मागं अधिन राहून 
७. नाशिक | अजय राजेंद्र | VTi Mumbai—| M.Tech ६.६६ व्दितीय वर्षे | उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र सादर 
खरे पदव्युत्तर करावयाच्या अटीच्या 
अधिन राहून 
mn लातुर प्रणाली The English M.A. 9.99 व्दितीय वर्ष =| उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र सादर 
मिलिंद एंगडे and foreign Journalism पदव्युत्तर करावयाच्या अटीच्या 
language and Mass अधिन राहून 
Institute Communica 
Hyderabad tion 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


